महाराष्ट्र राज्यातील मॉडेल करीअर सेंटर साठी निधी 
वितरीत करणेबाबत.(सन २०२२-२३ लेखाशिर्ष मागणी क्र. 
झेड ए-२, २२३०ए०११) 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन ज्ञापन क्र: कौविउ-२०२२/प्र.क्र. २०१/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ मार्च, २०२३. 
संदर्भ:- १. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थस-२०२२/प्र.क्र. ४३/अर्थ-३, दि. ०४/०४/२०२२ 
२. आयुकत, Hcy विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाचे पत्र क्र. 
कौविरोवउआ-९/मॉकसे-निधी/१७७५, दि. ०२/०३/२०२३ 
प्रस्तावना : कौशल्य विकास, रोजगार, व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या दि. 02/03/2023 च्या पत्रान्वये 
महाराष्ट्र राज्यातील मॉडेल करीअर सेंटर स्थापन करण्याकरीता केंद्र शासनाकडून मान्यता प्रदान करण्यात 
आली असून मान्यता प्राप्त मॉडेल करीअर सेंटर करीता मंजूर केलेल्या निधीपैकी रु. १३२.१६ लक्ष (रु. एक 
कोटी बत्तीस लाख सोळा हजार फक्त) इतका निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध करून देण्याबाबत 
शासनास विनंती करण्यात आली आहे. त्यानुसार निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन ज्ञापन : आयुक्‍त कार्यालयाच्या प्रस्तावात नमुद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील मॉडेल करीअर सेंटर 
स्थापन करण्याकरीता केंद्र शासनाकडून मान्यता प्रदान करण्यात आली असून मान्यता प्राप्त मॉडेल करीअर 
सेंटर करीता मंजूर केलेल्या निधीपैकी खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे मॉडेल करीअर सेंटर करीता 
रु. १३२.१६ (रु. एक कोटी बत्तीस लाख सोळा हजार फक्त) इतका निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
वितरीत करण्यास या ज्ञापनाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | जिल्ह्यांचे नाव स्थापत्य व विद्युत आणि फर्निचर व फिक्स्चरकरिता निधी 
केंद्र जिल्हयाचे सा.बां.वि/ जिल्हा कार्यालयाच्या ZBA 
शासनाकडुन | MSSIDC यांचेकडुन प्राप्त | खात्यात जमा करावयाचा 
मंजुर निधी । अंदाजपत्रका नुसार निधी एकूण निधी 
| हिंगोली 
स्थापत्य व विद्युत १५,००,००० १३,२९,८४५ ३,१४,८४५ 
फर्निचर ९,३९,००० ८,२७,१०० ८,२७,१०० 
२  ।नाशिक 
फर्निचर ११,३७,००० ११,३६,९०० ११,३६,९०० 
३ लातूर 
स्थापत्य व विद्युत २०,५०,००० २५,३३,३१० ३२,७४,५६८ 
फर्निचर १२, २५,००० ७,४१,२५८ 
४ | चंद्रपुर 
स्थापत्य व विद्युत १५,००,००० १५,००,००० १५,००,००० 
५ | गोंदिया 
स्थापत्य व विद्युत १०,७३,००० ९,८८,७१० ९,८८,७१० 
फर्निचर १३,७०,००० ९,९६,११० ८,५९,३१२ 
६ सांगली 
फर्निचर ७,४५,००० ७,४३,०४६ ७,४३,०४६ 
७ सातारा 
स्थापत्य व विद्युत ९,००,००० १८,२०,५४० १८,२०,५४० 
फर्निचर ९,२२,००० 


शासन ज्ञापन क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र. २०१ /प्रशा-२ 


८  ।सोलापूर 
फर्निचर १२, ६१,००० ९,९१,९७९ ९,९१,९७९ 
९ औरंगाबाद 
फर्निचर (9,48,000 9,48 ,000 (9,48,000 
एकुण १,३२,१६,००० 


२. सदरचा निधी “सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र. झेडए-२, २२३०, (०१) (१० मॉडेल करिअर 
सेंटर (केंद्र TEVA राज्य योजना १०० %) (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) मुख्य लेखाशिर्ष २२३० 
ए०११, या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येवून मंजूर असलेल्या अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 


३. याकरीता आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांना नियंत्रण अधिकारी, सहायक 
संचालक लेखा, यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तसेच आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता यांना नोडल एजन्सी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


४. उपरोक्त निधी ज्या कारणास्तव उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे त्याच कारणास्तव खर्च करण्याची 
जबाबदारी आयुक्‍त, कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांची राहील. तसेच प्रत्यक्ष खर्चाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र “Utilization Certificate” विहीत कालमर्यादेत सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. उक्त निधी खर्च 
करताना वित्त व नियोजन विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना/अटी व शर्तीचे पालन करावे 


५. सदर ज्ञापन वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थस-२०२२/प्र.क्र. ४३/अर्थ-३, दि. ०४/०४/२०२२ 
च्या तरतूदीनूसार तसेच नियोजन विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. २६/१४७१, दि. ३१/०१/२०२३ व वित्त 
विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.५०/व्यय-६, दि. २१/०२/२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३१४१५१०१८६४०३ असा आहे. हा ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
स्वाक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRABHAKAR A 
SANKHE 


(प्रभाकर संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
४. संबंधित लेखा व कोषागार अधिकारी, (आयुकक्‍्तालयामार्फत) 
५. निवडनस्ती (प्रशा-२) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


